शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित 
रुग्णालयांना सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षाकरीता २२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य या लेखाशिर्षाखाली, (१०) 
कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत जुले २०२१ च्या 
पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे 
मंजूर रु. १६९.२४ कोटी इतक्या निधी मधून 
१७ संस्थांना १०% च्या मर्यादेत 
रू. ५.७९ कोटी इतका निधी वितरित 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‌ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रश्ा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: ०५ जानेवारी, २०२२ 
वाचा- 
१) शासन पत्र क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशा-२, दिनांक २७.०८.२०२१ 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्रमांकः संवैशिवसं/(१०)कंसेवा/ 
अनिवित/आय-१/२०२१-२२/११५८७/२१, दिनांक ०७.०९.२०२१ 
३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. पुमाअ-२०२१/प्र.क्र. १९९/प्रश्ञा- 
०२, दि. ०७.१०.२०२१ 


प्रस्तावना - 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 
व संलग्नित रूग्णालये यांना सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात १०-कंत्राटी सेवा उद्दिष्टांतर्गत रू. 
928.32 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आळा आहे. त्यातील संचालनालयाच्या 
अखत्यारीतील ४० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकरीता १०० %, ०८ संस्थांना ८५% आणि एका 
संस्थेस ७५% असा एकूण रू. ११८.४६ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, या 
उद्दिष्टातंर्गत पुरेसे अनुदान मंजूर झालेले नसल्याने कंत्राटी तत्वावर घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या 
सेवा, वर्ग -४ पदांवरील घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी तत्वावरील सेवा तसेच तात्पुरत्या नियुक्‍तीने कार्यरत 
असलेले डॉक्टर्स यांच्या वेतनाची देयके अदा करण्यासाठी जुले, २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात 
१०- कंत्राटी सेवा उद्दिष्टातंर्गत रु. १६९.२४ कोटी इतक्या रक्कमेची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात 
आली आहे. उक्त एकूण रक्कमेपैकी १५% प्रमाणात रु. २५.३८ कोटी इतका निधी संदर्भ क्र. १ वरील 
दिनांक २७.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये ३४ संस्थामध्ये आणि संदर्भ क्र. ३ वरील शासन निर्णयान्वये एकूण 
२४ संस्थांना रू. ३३.६६ कोटी असा एकूण रू. ५९.०४ कोटी इतका निधी वित्त विभागाच्या मान्यतेने 
बीडीएस प्रणालीवर वितरित करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक ०५ जानेवारी, 2029 


अवितरित ५०% निधी वितरीत करण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने 
६०% पेक्षा जास्त खर्च झालेल्या एकूण १७ संस्थांना मंजूर पुरवणी मागणीच्या १०% च्या मर्यादेत 
रू. ५.७९ कोटी इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधी उपरोक्त १७ 


सदर वितरीत निधीपैकी सुमारे ६०% पेक्षा जास्त खर्च झालेल्या एकूण २२ संस्थांना उर्वरित 


संस्थांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयांना सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षाकरीता २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या लेखाशिर्षाखाली, (१०) कंत्राटी सेवा या 
उद्दिष्टांतर्गत जुले २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रु. १६९.२४ कोटी 
इतक्या निधीपैकी खाळील १७ एकूण रु. ५,७९,४२,४००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी एकोणएऐंशी लक्ष 


बेचाळीस हजार चारशे फक्त) इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रूपये हजारात) 
अ.क्र संस्थेचे नाव पुरवणी मागणी । वितरित करावयाचा 
रक्‍कम निधी १०% 
Ea (02)(02) शावैमवरु, नागपूर (२२१० १६४३) १०१३९१ १०१३९ 
२ (०२)(०६) सरु मिरज (२२१० १६८१) ६७५७ ६७५.७ 
३ | (08(०६) शावैम, औरंगाबाद (२२१० २३८१) २०००० S006 
४ (०३)(०८) शावैम, मिरज (२२१० २४०७) २२७८५ २२७८.५ 
षु (०३)(१६) शावैम, नांदेड (२२१० २४८१) २५५१४ २५५१.४ 
६ (०२)(१०)सरु यवतमाळ (२२१० ३३५२) ३२३१६ ३२३१.६ 
(03)(20) आप, पैठण, औरंगाबाद 
9 २०२५ 
(२२१० ३८२४) २०२.५ 
ह (03)(24) श्रीवनाशावैम, यवतमाळ (२२१० ३८५२३ 3242.3 
8284) 
8 (०३)(२६) श्रीभाहिशावैम, धुळे (२२१० 8304) ५२३९५ ५२३९.५ 
१० | (०२)(१४) अविरु, नागपूर (२२१० ४४३७) २२३४३ २२३४.३ 
Ea (08)(99) डांबाआंरुवअके, नागपूर (2290 ७८०० ७८० 


४६२२३) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक ०५ जानेवारी, 2029 


१२ | (03)(30) शावैम, कोल्हापूर (२२१० ५०७७) ८७७०४ ८७७०.४ 
१३ | (02)(94) सरु. कोल्हापूर (२२१० ५०९५) १४६८५ १४६८.५ 
१४ | (०२(१६) सरु, लातूर (२२१० ५१०१) ७६६१० ७६६१ 
१५ | (०२(१७) सरु, अकोला (२२१० ५११२) ५०४३७ ५०४३.७ 
१६ )(४१) SdH, गोदिया (2290 F904) ५६२२ ५६२.२ 
ayy ॥ CRIA? शावैमवरु, जळगांव (२२१० १२५१७ १२५१.७ 
७३४२) 
एकूण ५७९४२४ ५७९४२ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु. ५,७९,४२,४००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी एकोणऐंशी लक्ष बेचाळीस 
हजार चारशे फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आला असून 
विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
३. सदर arm निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.५९२/२०२१ व्यय-१३, 
दिनांक २३.१२.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०५०९३८५४४६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHADEO = 
JOGDAND : 
(म. गि. जोगदंड) 

अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक ०५ जानेवारी, 2029 


५. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


६. सर्व संबंधित अधिष्ठाता, संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 


७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 2, नागपूर/मुंबई. 
८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

qo, निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


